मतदार यादीमधील नोंदणीमध्ये दुरुस्ती, नाव 
वगळणी, नविन नोंदणी तसेच मतदार यादीतील 
नोंदणीस आधार क्रमांक जोडणी इत्यादी प्रक्रीया 
गावातील area सुलभतेने पोहचाव्या 


याकरिता विठोष ग्रामसभेचे आयोजन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
झासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/ प्र.क्र.१२५/पं.रा.-२ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड,फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : ९ ऑगष्ट, २०२३ 
वाचा :- 
. भारत निवडणूक आयेगाचे पत्र क्र. २३/२०२२-३३8 (Vol.Il), दिनांक २९ मे,२०२३, 
२. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. संकिर्ण 
२०२३/प्र.क्र. ५४५/२३/३३, दिनांक ०३ ऑगष्ट, २०२३. 


शासन परिपत्रक : - 


भारत निवडणूक आयोगाकडून दरवर्षी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत अस्तित्वात 
असलेल्या मतदार यादीची पडताळणी व दूरुस्ती करुन ती त्रुटी विरहीत करण्याचा व दिनांक १ जानेवारी 
या अर्हता दिनांकानुसार नविन मतदार नाव नोंदणी करुन मतदार यादी सुधारित करण्याचा कार्यक्रम 
राबविण्यात येतो. भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक २९ मे, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विशेष संक्षिप्त 
पुनरीक्षण कार्यक्रम, २०२४ घोषित केलेला आहे. 


सदर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत दिनांक १७ ऑक्टोंबर, 2023 रोजी विधानसभा 
मतदारसंघातील प्रारुप मतदार यादया प्रसिध्द करण्यात येणार आहेत. दिनांक १७ ऑक्टोंबर, २०२३ ते 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारण्यात येणार आहेत. 


विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम, २०२४ अंतर्गत नागरिकांनी मतदार यादीतील त्यांची नोंदणी 
तपासणी करण्याचा व नविन मतदारांनी नाव नोंदणी करण्याचा उपक्रम तसेच मतदार यादीतील नोंदीळला 
आधार क्रमांक जोडण्याचा उपक्रम गावातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत सुलभतेने पोहचावा याकरीता प्रत्येक 
गावामध्ये एका विशेष ग्रामसभेचे आयोजन दिनांक १७ ऑक्टोंबर, २०२३ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ या 
कालावधीत करण्याची विनंती प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून 
करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/ प्र.क्र.१२५/पं.रा.-२ 


२. त्यानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना असे निदेश देण्यात येत आहेत की, त्यांनी दिनांक 
१७.१०.२०२३ ते दिनांक ३०.१०.२०२३ पर्यंत संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये मतदार यादीच्या विशेष 
संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमासाठी एका विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात यावे. 


३. सदर विशेष ग्रामसभेमध्ये मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने 
खालील उपक्रम करण्यात यावेत. 


|. ग्रामपंचायतीची अस्तित्वात असलेली मतदार यादी ग्रामसभेमध्ये गावातील सर्व नागरिकांना 
पहाण्यासाठी/तपासण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. तसेच या यादीचे ग्रामसभेमध्ये वाचन 
करण्यात यावे. 

॥. गावातीलसर्व नागरिकांना मतदार यादीमधील नोंदी तपासून घेण्यासाठी सांगण्यात यावे. 
॥. गावातील मतदार यादीमधील नोंदणी झालेल्या मतदारांच्या नोंदणीचे प्रमाणिकरण 
करण्यासाठी त्यांचा आधार क्रमांक Voter Helpline App व BLO App द्वारे गोळा करण्यात यावा, 
॥/. मतदार यादीमधील नोंदीबाबत नागरीकांना हरकती असल्यास/ त्यांना नोंदीमध्ये दुरुस्ती 
करावयाची असल्यास किंवा नांव नसलेल्या पात्र नागरिकांना त्यांचे नांव नव्याने नोंदवावयाचे 
असल्यास त्यांना विहीत अर्ज फॉर्म तेथेच ग्रामसभेत उपलब्ध करुन दयावेत. याकरीता ग्रामपंचायत 
कार्यालयाने आधीच संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालय/ तहसिल कार्यालयाकडून 
MRI अर्जाच्या फॉर्मचे नमुने उपलब्ध करुन घ्यावेत. या अंतर्गत मयत मतदारांची वगळणी, 
कायम स्थलांतरीत मतदारांची वगळणी, लग्न होऊन बाहेर गेलेल्या महिलांच्या नावाची वगळणी 
तसेच लग्न होऊन गावात आलेल्या महिलांच्या नावाची नोंदणी. PWD मतदार चिन्हांकित करणे व 
ज्यांचे दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी १८ वर्ष पूर्ण होत आहे त्यांची नविन मतदार नोंदणीसाठी आगाऊ 
अर्ज घेणे, या कामावर भर देण्यात यावा. 

४. ग्रामसेवक किंवा संबंधित गावातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांनी नागरिकांना 
अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. या कामासाठी गाव कामगार व तलाठी यांनी सहकार्य करावे. 
१५. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या हरकती/आक्षेप/दुरुस्ती वा नांव नोंदणींच्या अर्जाचे संकलन 
करुन ग्रामपंचायत कार्यालयाने संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावे. 

Vil. शाक्य असल्यास, सदर ग्रामसभेमध्ये नागरिकांना ऑनलाईन नांव नोंदणी NVSP Portal/ 
Voter Helpline App वरुन कशी करता येते याबाबत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांनी 
माहिती दयावी. 

Vil. नागरिकांना मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयाकडून मतदार यादीबाबतचे कामकाज 
कसे चालते याची महिती मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांनी माहिती दयावी. 

॥८. नागरीकांना संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी, संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी 
(BLO) यांचे नांव, संपर्क क्रमांक उपलब्ध करुन दयावेत. 

>. संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांनी ग्रामसभेमध्ये गावातील नागरिकांनी 
दिलेल्या हरकती / आक्षेप/दुरुस्ती या नाव नोंदणांच्या अर्जाची स्थितीबाबत त्या नागरिकांना कोठून 
व कशी माहिती मिळेल याबाबत मार्गदर्शन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/ प्र.क्र.१२५/पं.रा.-२ 


४. वरीलप्रमाणे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी दिनांक दिनांक १७.१०.२०२३ ते दिनांक 30.90.2023 
पर्यंत संपुर्ण राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमासाठी 
एका विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करुन दिनांक 30.99.2023 पर्यंत मतदार यादया अदययावत करणे व 
त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे पाठवावा. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या fears ग्रामसभा या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये होतील याची दक्षता घ्यावी 
व तशा सुचना त्यांनी त्यांच्यास्तरावरुनही ग्रामपंचायतीना द्याव्यात. 


५. या संदर्भात व्यापक योग्य ती प्रसिध्दी गावपातळीवर होईल याचीही दक्षता संबंधीत पंचायत 
समित्यांनी घ्यावी. याबाबतच्या प्रसिध्दीसाठीचा कंटेट जिल्हा निवडणूक अधिकारी/मतदार नोंदणी 
अधिकारी/सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांचेकडून उपलब्ध करून घ्यावा. याची प्रसिध्दी प्रत्यक्ष 
ग्रामसभेच्या १० दिवस अगोदर करावी. जेणेकरून जास्तीत जास्त ग्रामस्थांचा सहभाग वाढेल. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०९१२४७२९७२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


Digitally signed by VARSHA MUNJA 
BHAROSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=23096a175796cc670522c4aff97d 
€20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1BD844032884BBF2167BC9 


BHAROSE frcitenrsstnnnaree 
(4.4.4) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय, मुंबई. 
3. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
५. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत, सर्व जिल्हा परिषद. 
६. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, सर्व. 
७. ग्राम सेवक किंवा ग्राम विस्तार अधिकारी, सर्व ग्रामपंचायती. 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


